पाथर्डी पो.स्टे. गु.र.नं ३१६/२०१४ चे प्रकरणी 
fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड.उमेशचंद्र यादव यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.९६/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :०८ जून, २०१६ 


संदर्भ शासनपत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. १९५५/४०/क्रिमी.जन./१६/अ-ब्रँच, 
दिनांक २९ एप्रील, २०१६ 

शासन निर्णय: 

अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी पो.स्टे. गु.र.नं ३१६/२०१४ भा.दं.वि कलम 302, २०१,३४ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यातून उद्भवणा-या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयातील कामकाज 
पाहण्याकरीता विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून se. wards यादव यांची, विधि व न्याय 
विभागाच्या दिनांक १५.२.२०१४ च्या शासननिर्णयानुसार जिल्हा सरकारी वकीलांना देय असणा-या 
दराने फी मंजूर करण्याच्या अटीवर, विधि व न्याय विभागाने उपरोक्त दिनांक २९ एप्रील, २०१६ च्या 
पत्रान्वये नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी पो.स्टे. गु.र.नं 
३१६/२०१४ या गुन्ह्यामधुन उद्भवणा-या खटल्यामध्ये अँड.उमेशचंद्र यादव यांना विधि व न्याय 
विभागाच्या दिनांक १५.२.२०१४ च्या शासननिर्णयानुसार जिल्हा सरकारी वकीलांना देय असणा-या 
दराने व्यवसायीक फी मंजूर करण्यात येत आहे. या व्यतिरीक्त अँड.उमेडाचंद्र यादव यांना 
अपरिणामकारक फी वा इतर कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा 
पोळीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


४. हाझासन निर्णय विधि व न्याय विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.९६/पोळ-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६०८१२१६०६४३२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
1 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
A r u n V | 5 h n u p a n t ou=Section Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant 


J O S h Joshi 


Date: 2016.06.08 12:22:06 +05'30' 
(अ.वि.जोशी) 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 

३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. कोषागार अधिकारी, नाशिक 

५. अँड.श्री.उमेशचंद्र यादव-पाटील, ऑफीस नं.१२/४, १ ला माळा, २८१, कृष्णा निवास, 
ललित रेस्टॉरंटच्या वर, ele भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 

६. विधी व न्याय विभाग (ए ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय- ७) मंत्राळय, मुंबई 

९. निवड नस्ती (पोल-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


